महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


उप अभियंता (यांत्रिकी) पदावर 
देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत 


अंशत: बदल करणेबाबत. 


शासन आदेशा क्रमांक : एसएलएस-२०१७/(११४ /२०१७)/आ (वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जून, २०१८ 


पहा :- शासन आदेशा क्रमांक : टिएसएस-२०१७/(११४/२०१७)/आ (वर्ग-२), 


दिनांक २७/०७/२०१७. 


वरील संदर्भाधीन बदली शासन आदेशामधील अनु.क्र. २ वर नमूद श्रीमती शर्वरी गणेश पोवार, 


उपअभियंता (यांत्रिकी) यांच्या पदस्थापनेत खालील प्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे | सध्या कार्यरत प्रदेश | दि.२७/०७/२०१७ अंशत: बदलाने पदस्थापना 
क्र. | नांव / मंडळ / विभाग / | रोजीच्या आदेशामध्ये | करण्यात आलेला प्रदेश / मंडळ / 
उपविभाग पदस्थापना करण्यात | विभाग / उपविभाग 
आलेला प्रदेश / मंडळ / 
विभाग / उपविभाग 
| श्रीमती शर्वरी | मुख्य अभियंता | मुख्य अभियंता (यांत्रिको), | मुख्य अभियंता  (यांत्रिको), 
गणेश ॒ पोवार | (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, | जलसंपदा विभाग, नाशिक अंतर्गत 
(श्रीमती शर्वरी | जलसंपदा विभाग, | नाशिक अंतर्गत कोल्हापूर | यांत्रिकी उपविभाग oH, 
पृथ्वीराज नाशिक अंतर्गत | येथील रिक्‍त पदी. कोल्हापूर येथील श्री. अनिलकुमार 
महाजन) निरीक्षण उपविभाग, कांबळे, यांच्या दिनांक 
उस्मानाबाद ३१/०५/२०१८ रोजीच्या 
सेवानिवृत्तीने रिक्‍त झालेल्या पदी. 
(विनंतीनुसार) 


२. वर नमूद अधिकारी जर त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर झाळे असतील तर त्यांना हे आदेश 


लागू होणार नाहीत. 


शासन आदेश HAH: एसएलएस-२०१७/(११४ /२०१७)/आ (वर्ग-२) 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६१२१६३६३१९२२७ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


तसेच हे आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन हया आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Vinayak 
Vishwanath 
Lawate 


a! af3, 

serialN > 8110286990 eee2 1da3e5d50918 
9daa03571d84025e4321bc9f87546c02a1, 
cn=Vinayak Vishwanath Lawate 


Date: 2018.06.12 16:36:58 +05'30' 


(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व नियोजन) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

) सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाभक्षेत्र विकास) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 


सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
कार्यासन आ.(वर्ग-२) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


